महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पोप्रमा-१०१७/प्र.क्र.५३०९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०१७. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, हिंगोली, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पोलीस ठाणे, हट्टा, 
ताळलुका-बसमत, जिल्हा-हिंगोळी, याच्याकरिता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे 
बांधकाम करण्यासाठी खर्चाचे अंदाज व AHR यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


संदर्भ = 9 झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी 
२८-बी-२/नांदेड-हिंगोली-हट्टा-इमा.-बांध./६८/२०१४, दिनांक १२.०९.२०१७ 


ज्ञापन.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोळीस अधीक्षक, हिंगोली, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील पोलीस ठाणे, हट्टा, तालुका-बसमत, जिल्हा-हिंगोळी, याच्याकरिता नवीन 
प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी, उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, बसमत, 
यांनी सन २०१६-१७ च्या जिल्हा दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.२५२.८७ लक्ष इतक्या खर्चाचे 
अंदाज (estimates of cost) सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज, कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोळी, आणि अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, 
नांदेड, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.२६७.२८ लक्ष असे सुधारित केले आहेत आणि विवक्षित अटींवर प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, हिंगोली, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पोलीस ठाणे, 
हट्टा, तालुका-बसमत, जिल्हा-हिंगोली, याच्याकरिता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम 
करण्यासाठी रु.२६७.२८ लक्ष इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) बांधकामाचा नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा आणि विस्तृत नकाझा यांना 
वास्तुशास्त्रज्ञाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-१०१७/प्र.क्र.५०९/पोल-७ 


३) प्रत्यक्ष काम करताना शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करावी. 

४) खर्चाचे अंदाज हे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रदेश, औरंगाबाद, 
यांच्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 

५) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक बीडीजी-२०१७/ प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ०७.०७.२०१७, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

७) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय बांधकामास सुरवात करु नये. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर 
Waratah सेवांवरील भांडवली खर्च, (00) Coo, इतर खर्च, (00)(99) महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण पोळीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे, (४०७० ०२११), ५३, 
मोठी बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७०६/इमा-२, 
दिनांक १२.१०.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक २०१७१११४१२४४१५५०२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e 
S wapni | तयर 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b26 
54088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 


Gopal Borse “>> 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड. 
३) पोलीस अधीक्षक, हिंगोली. 


प्रत :- 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रदेश, औरंगाबाद (सार्वजनिक बांधकाय 
Fear, संत्रालय यांनी /दिळेल्या “Recapitulation Sheet” TT FARTS). 
2) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नांदेड (adore गांधकाय (eer, 
यंत्राळय यांनी दिलेल्या “Recapitulation Sheet” 2 TARTS). 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-१०१७/प्र.क्र.५०९/पोल-७ 


३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली (सार्वजनिक serpy 
four, FAT, यांनी दिलेल्या “Recapitulation Sheet” च्याप्रतीसहा. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


S 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोळ-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


